राज्य दिशा समिती करीता Single 
Nodal Agency व Nodal 
Officer ची नियुक्‍ती करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रादस-२८१८/प्र.क्र.८२/योजना-५ 
बांधकाम भवन इमारत,तळमजला 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २६ जुले, २०२४ 


वाचा - 


१) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शक सूचना, सन २०१८. 
२) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शक सूचना, सन २०२२. 
) 
) 


३) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शक सूचना, सन 2022. 

४) ग्रा.वि.वि, शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-२८१८/प्र.क्र.८२/यो-५, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४. 
प्रस्तावना - 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्राळयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणी, प्रगती व सनियंत्रण यांचा आढावा घेणे तसेच धोरणात्मक बाबीकरीता मार्गदर्शन 
करण्याकरीता राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची (DISHA) पुनर्रचना 
करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.१ अन्वये राज्य दक्षता व सनियंत्रण समितीचे राज्य दिशा समितीमध्ये 
रुपांतर करण्याचे निदेश दिले आहे. त्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सन २०२२ व सन २०२३|च्या केंद्र शासनाकडून 
प्राप्त झालेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य दिशा 
समिती गठित करण्यात आलेली आहे. तसेच याबाबत केंद्र शासन व राज्य शासन यांत राज्यस्तरावर 
समन्वय करण्यासाठी सद्यस्थितीत कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नसल्यामुळे राज्य fean समितीबाबतच्या 
सर्व आव्यक कार्यवाहीकरिता Single Nodal Agency व Nodal Officer ची नियुक्‍त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीवर सनियंत्रण ठेवण्याचे काम अधिक परिणामकारकरीत्या करता यावे या हेतूने 
मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य दिशा समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे 
मा.खासदार व मा.आमदार यांच्यासह सर्व सदस्यांना बैठकीची पुरेशी पूर्व सूचना दिल्यानंतर 
राज्य दिशा समितीची बैठक प्रत्येक सहामाहीमध्ये किमान एकवेळेस बैठक आयोजित करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच राज्य दिशा समितीची विषयसूची, बैठकीचे वेळापत्रक, उपस्थित मुदयांवरील 


शासन निर्णय क्र. रादस-२८१८/प्र.क्र.८२/योजना-५ 


कार्यवाहीबाबत, समन्वयन कार्यपध्दती, बैठकीचे इतिवृत्त यावर वेळेवर कार्यवाही होणे आवश्‍यक 
असल्याने मुख्य परिचालन अधिकारी (कौडल्य), दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 
(DDU-GKY) , राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामविकास भवन, सेक्टर-२१, खारघर, नवी मुंबई-४१०२१० 
यांची राज्य दिशा समिती करीता Single Nodal Agency म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात येत आहे तसेच 
उप सचिव (केंद्रीय योजना) यांची Nodal Officer म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात येत आहे 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२६१२४३१६०६२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vi | Digitally signed by Vijay 
1] ठे y Govindrao Chandekar 
DN: cn=Vijay Govindrao 
G ष्ट d Chandekar, o=Rural 
OVI Nn fa O Development Department, ou, 
email=vijay.chandekar@nic.in, 
Chandekar > 
1 ठे Nn e ठे [| Date: 2024.07.26 13:53:27 +05'30' 


वि. गो. चांदेकर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
मा.मंत्री (ग्रामविकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा.मंत्री (महसूल), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा.मंत्री (जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता ), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. मा.मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. मा.राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य),महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०. मा.राज्यमंत्री (महसूल), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. मा.राज्यमंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. रादस-२८१८/प्र.क्र.८२/योजना-५ 


१३. सर्व जिल्हयातील मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

१४. सर्व जिल्ह्यातील मा.विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य. 

१५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंबई-३२. 

१६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय, 

१७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 

१९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, रोहगार हमी योजना, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ग्रामीण रस्ते), सार्व. बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (पशुसंवर्धन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (मत्स्यव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,कौठल्य,विकास वउदयोजगता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३५. सचिव, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

३६. मुख्य पोष्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, जीपीओ बिल्डिंग, मुंबई. 

३७. निदेशक, संस्थागत वित्त. 

३८. प्रबंध निदेशा/अध्यक्ष, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती विकास महामंडळ. 

३९. प्रबंध निदेश/अध्यक्ष, महिला विकास महामंडळ. 

४०. संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई. 

४१. उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


( 
( 
( 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्र. रादस-२८१८/प्र.क्र.८२/योजना-५ 


४२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 

४३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 

४४. संचालक,अर्थ व सांखिकी संचालनालय,मुंबई. 

४५. Gash, SAW व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

४६. विभागीय आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालये (सवी. 

४७. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालये (सवी. 

४८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

४९. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

५०. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी. 

५१. मुख्य परिचालन अधिकारी (कौशल्य), दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौडल्य योजना , 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामविकास भवन, सेक्टर-२१, खारघर, नवी मुंबई-४१०२१० 

५२. ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने). 

५३. निवड नस्ती (कार्यासन-योजना-५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


